महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ 
मधील जिल्हा शल्य चिकित्सक संवर्गातील 
बदल्या / पदस्थापना 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली-१३१८/प्र.क्र.२५५/सेवा-२ (१) 


गो.ते.रुग्णालय इमारत,१० मजला, ए विंग, 
मंत्रालय,मुंबई -४०० ००१ 
दिनांक : २९ ऑगस्ट,२०१८ 


शासन आदेशा - 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (४) (दोन) व ४ (4) मधील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र वैद्यकीय व 
आरोग्य सेवा,गट-अ, वेतनश्रेणी रु. १५६००-३९१०० ग्रेड पे रु.६६०० मधील जिल्हा शल्य चिकित्सक संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची खालीलप्रमाणे बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नांव व सध्याची पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 
१ डॉ. सुहास भगवानराव जगताप, वैद्यकीय अधीक्षक, | वैद्यकीय अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, खुलताबाद 
उपजिल्हा रुग्णालय, वैजापूर जि. औरंगाबाद जि. औरंगाबाद या रिक्‍त पदी (विनंतीनुसार) 
२ | डॉ. गिता डी. कुलकर्णी, dane अधीक्षक, ग्रामीण | वैद्यकीय अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, खेड 
रुग्णालय घोडेगांव, जि. पुणे (राजगुरुनगर), जि. पुणे या रिक्‍त पदी (विनंतीनुसार) 
३ | डा. माणिक प्रभाकर सांगळे, सहायक संचालक, | जिल्हा शल्य चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय, धुळे या 
आरोग्य सेवा (वैद्यकीय), औरंगाबाद रिक्‍त पदी (मा. न्यायाधिकरणाच्या आदेशानुसार) 
8 |S. सुंदर व्यंकटराव कुलकर्णी, जिल्हा | जिल्हा शल्य चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय, 
शल्यचिकित्सक (सध्या नियुक्‍ती शिवाय) औरंगाबाद रिक्‍त पदी 
५. । डॉ. सुखदेव एस. राठोड, वैद्यकीय अधिक्षक, । अतिरिक्त जिल्हा area चिकित्सक (चिकित्सा), 
ग्रामीण रुग्णालय माजलगांव, जि. बीड सामान्य रुग्णालय, बीड रिक्‍त पदी (विनंतीनुसार) 
२. बदली करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यास त्यांच्या नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर होण्याकरिता तात्काळ 


कार्यमुक्त करण्यात यावे आणि संबंधित अधिकाऱ्याने त्यांना दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी त्वरीत हजर होऊन 


त्याबाबतचा अहवाल संचालक, आरोग्य सेवा मुंबई यांना व शासनास सादर करावा. 


३ः 


बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करण्यात येऊ नये, अन्यथा रजा मंजूर करणाऱ्या 


सक्षम प्राधिकाऱ्याविरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल. 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-१३१८/प्र.क्र.२५५/सेवा -२ (१) 


४. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना कार्यमुक्त केल्यानंतर, अनुज्ञेय पदग्रहण अवधीत नवीन पदस्थापनेवर रुजू 
व्हावे, जे अधिकारी या कालमर्यादेचे पालन करणार नाहीत आणि पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर न होता परस्पर 
गैरहजर राहतील, san अधिकाऱ्यांची अनुपस्थिती “अनधिकृत अनुपस्थिती” म्हणून समजण्यात येईल व पर्यायाने 
त्यांच्या सेवेत खंड होईल याची जाणीव सर्व संबंधितांना करुन देण्यात येत आहे. 

षु. जे अधिकारी त्यांच्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर होणार नाहीत त्यांचेविरुध्द संचालनालयाने वेळीच 
प्रशासकीय कारवाई सुरु करावी व आवड्यकतेनुसार प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर करावा. या प्रकरणी 
वेळोवेळी शासनास अवगत करावे व अनुपालन अहवाल शासनास विहित कालमर्यादेत सादर करावा. 

६. बदलीच्या आदेशात बदल करुन घेण्यासाठी कोणत्याही अधिकाऱ्याने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष दबाव आणण्याचा 
प्रयत्न केल्यास असे अधिकारी शिस्तभंग विषयक कारवाई करण्यास पात्र ठरतील. 


छ. सदर Beal तात्काळ अंमलात येतील. 
८. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेताक २०१८०८२९१११४५४०८१७ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Vishnudas Pundlikrao 


Vishnudas Ghodke 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 


p U Nn d | i k fa O postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=5 14c2e5ad6ac7 1c69b99a86a5fe5 


Ghodke 01 
Date: 2018.08.29 17:09:44 +05'30' 
(वि.पुं.घोडके) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१) आयुक्त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 

२) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई 

३) अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा (सर्व) 

४) सहसंचालक, आरोग्य सेवा(अर्थ व प्रशासन), मुंबई 

4) उपसंचालक, आरोग्य सेवा, औरंगाबाद मंडळ औरंगाबाद 

६) उपसंचालक, आरोग्य सेवा पुणे मंडळ पुणे 


पुष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-१३१८/प्र.क्र.२५५/सेवा -२ (१) 


७ उपसंचालक, आरोग्य सेवा कोल्हापूर मंडळ कोल्हापूर 
८) उपसंचालक, आरोग्य सेवा नाशिक मंडळ नाशिक 

९) जिल्हा शल्य चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय,औरंगाबाद/सिंधुदुर्ग/धुळे 

१०) महालेखापाल (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र - १ , मुंबई /महाराष्ट्र - २, नागपूर 

११) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र - १ , मुंबई /महाराष्ट्र - 2, नागपूर 
१२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद, पुणे, सिंधुदुर्ग, धुळे 

१३) वैद्यकीय अधीक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय, वैजापूर जि. औरंगाबाद 

१४) वैद्यकीय अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, खुलताबाद जि. औरंगाबाद 

१५) वैद्यकीय अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय घोडेगांव, जि. पुणे 

१६) वैद्यकीय अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय खेड (राजगुरुनगर) जि. पुणे 

१७) मा.मुख्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक 

१८) मा.मंत्री (आरोग्य) / मा.राज्यमंत्री (आरोग्य) यांचे खाजगी सचिव 

१९) मा.प्रधान सचिव (आरोग्य) यांचे स्वीय सहायक 

20) संबंधित अधिकारी (संचालक, आरोग्य सेवा, संचालनालय, मुंबई यांचेमार्फत) 
29) निवड नस्ती (सेवा-२) © 


पुष्ठ ३ पैकी ३ 


